महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप-१३२१/प्र.क्र.६०/चौदा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २१ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ- १. सा.प्र.वि. शासन ALERT क्र.उसप-१३२१/प्र.क्र.६०/का.१४, दि.२३.७.२०२१ 
२. सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.ठसप-१३२१/प्र.क्र.६०/का.१४, दि.२५.८.२०२१ 


आदेश 


खाली नमूद तक्त्यातील अ.क्र.१ ते ३ येथील अधिकाऱ्यांना संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये अ.क्र.४ 
ते ५ येथील अधिकाऱ्यांना संदर्भ H.2 येथील शासन आदेझान्वये उप सचिव पदावर प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात 
आली आहे. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी अनुक्रमे दि.२२.०१.२०२२ व दि.२४.०२.२०२२ रोजी संपुष्टात आला 
आहे. 


अ. उप सचिवांचे नाव सध्याचा विभाग प्रपत्र बढतीचे कार्यालय 
क्र. 
शे २ ३ शकतात का 
। श्री.संतोष विठोबा गावडे उच्च व तंत्र शिक्षण मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग (सा.उ.वगळून), मृद व जलसंधारण, वने, 
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय, सा.प्र.वि. यांचे कार्यालयातील 
विशेष कार्यकारी अधिकारी 
२ श्रीमती रीना विठठल शालेय शिक्षण व उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, कोकण 
फणसेकर क्रीडा विभाग खंडपीठ, नवी मुंबई 
3 श्रीमती रोहिणी प्रभाकर उद्योग, ऊर्जा व उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, नागपूर 
जाधव कामगार विभाग खंडपीठ, नागपूर 
४  श्री.किरण भानुदास वित्त विभाग उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, पुणे 
सुर्यवंशी खंडपीठ, पुणे 
५ | श्री.राजाराम चोखोबा उच्च व तंत्र शिक्षण । उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद 
सरवदे विभाग खंडपीठ, औरंगाबाद 


२. आता या आदेशान्वये सदर उप सचिवांच्या प्रपत्र बढतीस अनुक्रमे दि.२३.०१.२०२२ व दि.२५.०२.२०२२ 
पासून पुढील एक वर्ष कालावधीसाठी म्हणजेच दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः उसप-१३२१/प्र.क्र.६ ०/चौदा 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२२११८१८१५५२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUCHITA MOHAN 
MAHADIK 


(सु. Al. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/ शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग/उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, का.२१/ का.६, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह/उप सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग/ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/ शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग/उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. संबंधित अधिकारी विभागामार्फत. 
८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


Cc “७ A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


